नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई येथील 
०३ विशेष सी.बी.आय. न्यायालयांचा खर्च 
लेखाशीर्ष २०१४०४६८ मधून भागविणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विशेन्या१३२२/प्र.क्र.९३/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- २१ सप्टेंबर, २०२२. 


पहा: 9. fafa न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. सीआरसी १०९८/७५०/(६०)नऊ दि.२२.१०.२००७ 
२. विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. सीआरसी १००९/प्र.क्र.८०/नऊ दि.१६.११.२०१० 
३. विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. सीआरसी २०११/प्र.क्र.१०१/नऊ दि.१७.११.२०११ 
४. विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. विशोन्या १३१३/प्र.क्र.६४/नऊ दि.०२.०५.२०१३ 


प्रस्तावना : 

केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सी.बी.आय.) यांनी दाखल केलेली प्रकरणे चालविण्यासाठी संदर्भ क्र. १ येथील शासन 
निर्णयान्वये मुंबई येथे ३; संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मुंबई येथे ३ व पुणे, नागपूर आणि अमरावती येथे प्रत्येकी १ 
याप्रमाणे ६ तर संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये मुंबई येथे १ व नागपूर येथे २ याप्रमाणे ३; अशी एकूण १२ विशेष 
न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये सी.बी.आय fears न्यायालयांकरीता 
“मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, (दत्तमत) १०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये (०६)(०१) केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण 
(सी.बी.आय.) विशेष न्यायालय (२०१४ ०४६८)” हे नवीन SURAT उघडण्यात आले होते. त्यानुसार संदर्भ क्र२ व ४ 
शासन निर्णयान्वये स्थापन केलेल्या एकूण ९ विशेष न्यायालयांचा खर्च लेखाशीर्ष २०१४०४६८ मधून भागविण्यात येतो. 
तथापि, संदर्भ क्र. १ येथील झासन निर्णयान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या ३ विशेष न्यायालयांचा खर्च लेखाशीर्ष 
२०१४०१६३ मधून भागविण्यात येतो. उपरोक्त सर्व विशेष न्यायालयांचा खर्च एकाच लेखाञ्रीर्षाखालील मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यास मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

वित्तीय वर्ष २०२३-२४ पासून संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई येथे 
स्थापन करण्यात आलेल्या 3 विशेष सी.बी.आय. न्यायालयांचा खर्च मागणी क्रमांक जे-१, २०१४-न्यायदान (दत्तमत) १०५- 
(१) (१ मुंबई शहर दिवाणी व सत्र न्यायाधिश, संकेतांक क्रमांक (२०१४ ०१६३) या लेखाशीर्षाऐवजी 
“मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, (दत्तमत) १०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये (०६)(०१) केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण 
(सी.बी.आय.) विशेष न्यायालय (२०१४ ०४६८)” या लेखाशीर्षामधून करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. वित्तीय वर्ष २०२३-२४ पासून सदर ३ विशेष न्यायालयांकरीता आवश्‍यक निधी क्रमांक जे-१, २०१४- 
न्यायदान (दत्तमत) I04-(9)(9) मुंबई शहर दिवाणी व सत्र aaa, संकेतांक क्रमांक (२०१४ ०१६३) या 
लेखाशीर्षाऐवजी मागणी क्रमांक जे-१, २०१४, न्यायदान, (दत्तमत) १०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये (०६)(०१) 
केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सी.बी.आय.) विशेष न्यायालय (२०१४ ०४६८)” या लेखाशीर्षाखाली विहित पद्धतीने 
अर्थसंकल्पित करण्यात यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः विशेन्या१३२२/प्र.क्र.९३/का-९ 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२२०९२११७०६२९५८१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KISHOR HIRALAL PATIL 
Date: 2022.09.21 17:12:53 +05'30' 


(किशोर हिरालाल पाटील) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 

प्रति, 

१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

२) प्रमुख Trae, नगर दिवाणी सत्र न्यायालय, मुंबई. 

3) प्रबंधक (निरीक्षणे-१), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

४) प्रबंधक (अर्थसंकल्प व वित्त), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) - एक, महाराष्ट्र, मुंबई. 

६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) वित्त विभाग (कार्या. व्यय-५/अर्थ-११). 
९) विधि व न्याय विभाग (कार्यासन 99/93/23/28/24). 
१०) निवडनस्ती- कार्या. ९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


